मा. मंत्री महोदयांना शासकीय निवासस्थानाचे 
वाटप करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.८१/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ 4, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, दि.३ जानेवारी, २०२०. 
ane निर्णय : 


श्री.अस्लम रमजान अली शोख, मा.मंत्री, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे यांना दि.३ जानेवारी, 
२०२० च्या शासन निर्णयान्वये "बेलहेवन-१” या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्यात आले होते. 
आता त्याऐवजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मलबार fea, Fag येथील “हायड्रोलीक 
इंजिनीयर बंगला, डी.जी.खैर मार्ग कमला नेहरु पार्कसमोर, मुंबई-०६” हे निवासस्थान 
महानगरपालिकेकडून सामान्य प्रशासन विभागाच्या निवासस्थान विषयक पूलवर वर्ग करण्यात येत असून 
सदर झासकीय निवासस्थान/बंगल्याचे वाटप श्री. अस्लम रमजान अली Ba, मा.मंत्री, वस्त्रोद्योग, 
मत्स्यव्यवसाय, बंदरे यांना खालील अटींच्या अधीन राहून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 


१ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला जलाशयाची दुरुस्ती करावयाची झाल्यास सदरचा बंगला 
तात्काळ रिक्‍त करण्यात यावा. 

2) मा.मंत्री महोदयांकरीता पर्यायी निवासस्थानाची व्यवस्था होताच सदर बंगला रिकामा करुन 
त्याचा ताबा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस देण्यात यावा. 

३) सदर बंगला मा.मंत्री महोदय यांना ते मंत्रीपदावर कार्यरत असेपर्यंत वाटप करण्यात येत 
असून त्यांच्या पर्यायी निवासस्थानाची व्यवस्था झाल्यानंतर सदर बंगला बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेस परत करण्यात येईल. 

2. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान 
पंधरा दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००५२६११५७५५१४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajesh Sudhakar ० 
Wadnerkar ० माया 


( रा.सु.वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


yy Rajesh Sudhakar Wadnerkar 
ernment Of Maharashtra, ou=General Administration 
a, 


1967f2bf49a3b51d07a 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.८१/२३-अ 


र्‌, 
१० 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. सर्वमा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

आयुक्त,बृहन्मुंबई महानगरपालिका,मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां.), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

निवड नस्ती/२३-अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


